राज्यातील रस्ते (रस्ते व पुल) यांची 
सुधारणा Hybrid Annuity तत्वावर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र.संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियेजन- 
१अ, दिनांक २ ऑगस्ट, २०१८ (निविदांबाबत) 


शुध्दीपत्र : 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये हायब्रीड अँन्युईटीसंदर्भात स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सदरहू 
योजनेच्या Concession Agreement मध्ये सुचविलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ उपसमितीने 
केलेल्या बदलांस मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन शासन निर्णयाच्या प्रस्तावनेमधील तेराव्या 
ओळीतील “दि.२७ नोव्हेंबर, २०१८” ऐवजी “दि.२७ जून, २०१८” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०३१५३१३०८६१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्र 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Prashant Sear ten 
Vi na ya kr ao GostalCode=400032, st=Maharashtra 


2.5.4.20=2b1bad66664b1e11e3bf66db1d 
526143e814db5f8c505422af66a56283145 


Patil Deine ees 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव (रस्ते),यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सर्व 
१२. उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
१३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व 
१४. निवडनस्ती, नियोजन-१अ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


